RNI No . MAHBIL 06425/ 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn. No . L/ RNPIPNCE/ W -132/ 2013 
www .dgps.maharashtra . gov . in 


Au " 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ -पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - १३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२, २०१६ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे १२ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

जाहीर प्रसिद्धीकरण 
क्रमांक नवि -५/ कावि -६७६ / २०१६. – महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१( ३) व उक्त 
कलम ५१(७) अन्वये प्रदान झालेल्या अधिकारानुसार मी , रणजीत कुमार , जिल्हाधिकारी, सोलापूर, या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , सोलापूर 
जिल्ह्यातील माढा नगरपंचायतीमध्ये दिनांक ९ मे २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये परिशिष्टात नोंद केलेले अध्यक्ष म्हणून निवडून आले 
आहेत . 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपंचायतीचे नाव 


निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नाव 


शेरा 
( जर अध्यक्षाचे पद राखीव असेल, 

तर कोणासाठी) 


२ 


१ 


माढा 


माढा 


सातपुते अनिता विजय 


अनुसूचित जाती ( महिला) 


रणजीत कुमार, 

भा. प्र. से., 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


सोलापूर , २० मे २०१६. 


Notification 


क्रमांक नवि - ५/ कावि - ६७६/ २०१६. – In exercise of the powers vested under sub -section ( 3), Sections 51 
and 51 (7 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 
1965 . 


I, Ranjit Kumar , Collector, Solapur , hereby publish the name of person who have been 
declared elected as President of the Madha Nagar Panchayat of Solapur district from the Nagar 
Panchayat shown against their names in the Special Meeting held on 9th May 2016 . 


( १ ) 


एच - २०२, भाग एक - अ (पु . वि . पु.) - १३- १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०१६ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १९३८ 


Schedule 


Sr. 


Name of the President 


Name of Nagar 

Panchayat 


No . 


Remarks 
(Whether the seat is 
reserved and if so , for 

whom) 


1 
1 


2 
Madha 


Madha 


Satpute Anita Vijay 


Scheduled Caste (Women ) 


RANJIT KUMAR , 


I. A. S ., 
Collector, Solapur . 


Solapur , 20th May 2016 . 


जाहीर प्रसिद्धीकरण 


क्रमांक नवि -५ / कावि - ६७६/ २०१६ . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( ३) व उक्त 
कलम ५१ ( ७) अन्वये प्रदान झालेल्या अधिकारानुसार मी , रणजीत कुमार , जिल्हाधिकारी, सोलापूर, या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , सोलापूर 
जिल्ह्यातील माढा नगरपंचायतीमध्ये दिनांक ९ मे २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये परिशिष्टात नोंद केलेले उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले 
आहेत . 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपंचायतीचे नाव 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नाव 


शेरा 
( जर उपाध्यक्षाचे पद राखीव असेल , 

तर कोणासाठी ) 


माढा 


साठे मिनल गणपतराव ऊर्फ दादासाहेब 


रणजीत कुमार, 

भा . प्र. से., 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


सोलापूर , २० मे २०१६. 


Notification 


क्रमांक नवि - ५/ कावि - ६७६/ २०१६. – In exercise of the powers vested under sub - section ( 3 ) Section 51 
and 51 (7) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 
1965 . 


I , Ranjit Kumar, Collector, Solapur, hereby publish the name of person who have 
been declared elected as Vice President of the Madha Panchayat of Solapur district from the 
Nagar Panchayat shown against their names in the Special Meeting held on 9th May 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०१६ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १, शके १९३८ 


Schedule 
Name of the Vice President 


Sr . 


Name of Nagar 

Panchayat 


No . 


Remarks 
(Whether the seat is 
reserved and if so , for 

whom ) 


Madha 


Sathe MinalGanpatrao Alias 
Dadasaheb 


RANJIT KUMAR, 

I. A. S ., 
Collector, Solapur. 


Solapur, 20th May 2016 . 


जाहीर प्रसिद्धीकरण 


क्रमांक नवि - ५/ कावि - ६७३/ २०१६. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ (३) व उक्त 
कलम ५१ ( ७) अन्वये प्रदान झालेल्या अधिकारानुसार मी , रणजीत कुमार, जिल्हाधिकारी, सोलापूर, या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की, सोलापूर 
जिल्ह्यातील मोहोळ नगरपरिषदेमध्ये दिनांक ९ मे २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये परिशिष्टात नोंद केलेले अध्यक्ष म्हणून निवडून आले 
आहेत . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नाव 


शेरा 


( जर अध्यक्षाचे पद राखीव असेल , 

तर कोणासाठी) 


३ 


मोहोळ 


रमेश नागनाथ बारसकर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


रणजीत कुमार, 

भा .प्र. से ., 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


सोलापूर , २० मे २०१६. 


Notification 


क्रमांक नवि - ५/ कावि - ६७३/ २०१६. – In exercise of the powers vested under sub -section ( 3), Sections 51 
and 51 (7 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 
1965 . 


I, Ranjit Kumar, Collector, Solapur, hereby publish the name of person who have been 
declared elected as President of the Mohol Municipal Councial of Solapur district from the 
Municipal Council shown against their names in the Special Meeting held on 9th May 2016 . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १६ - २२ , २०१६ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १, शके १९३८ 


Schedule 


Sr. 


Name of the President 


Name of Municipal 

Council 


2 


Remarks 
(Whether the seat is 
reserved and if so , for 

whom ) 


- 


- 


Mohol 


Ramesh Naganath Baraskar 


Backward Class of Citizen 


RANJIT KUMAR, 

I. A. S ., 
Collector, Solapur. 


Solapur, 20th May 2016. 


जाहीर प्रसिद्धीकरण 


क्रमांक नवि - ५/ कावि -६७३/ २०१६ . – महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ५१ (३) व उक्त 
कलम ५१ ( ७) अन्वये प्रदान झालेल्या अधिकारानुसार मी, रणजीत कुमार , जिल्हाधिकारी, सोलापूर, या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , सोलापूर 
जिल्ह्यातील मोहोळ नगरपरिषदेमध्ये दिनांक ९ मे २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये परिशिष्टात नोंद केलेले उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले 
आहेत . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नाव 


( जर उपाध्यक्षाचे पद राखीव असेल , 

तर कोणासाठी ) 


१ 


मोहोळ 


शौकत हसन तलफदार 


शौकत हसन तलफदार 


रणजीत कुमार , 

भा .प्र. से ., 
जिल्हाधिकारी , सोलापूर . 


सोलापूर , २० मे २०१६. 


Notification 


क्रमांक नवि - ५/ कावि - ६७३/ २०१६. – In exercise of the powers vested under sub - section ( 3) Section 51 
and 51 (7 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 
1965 . 

I, Ranjit Kumar , Collector, Solapur, hereby publish the name of person who have 
been declared elected as Vice President of the Mohol Municipal Councial of Solapur district from 
the Municipal Council shown against their names in the Special Meeting held on 9th May 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०१६ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १, शके १९३८ 


Schedule 
Name of the Vice President 


Sr . 


Name of Municipal 

Council 


No . 


Remarks 
(Whether the seat is 
reserved and if so , for 

whom) 


Mohol 


Shoukat Hasan Talafdar 


RANJIT KUMAR, 

I. A. S., 
Collector, Solapur. 


Solapur, 20th May 2016. 


जाहीर प्रसिद्धीकरण 


क्रमांक नवि - ५/ कावि - ६७४/ २०१६. – महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( ३) व उक्त 
कलम ५१ (७) अन्वये प्रदान झालेल्या अधिकारानुसार मी , रणजीत कुमार, जिल्हाधिकारी, सोलापूर, या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , सोलापूर 
जिल्ह्यातील माळशिरस नगरपंचायतीमध्ये दिनांक ९ मे २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये परिशिष्टात नोंद केलेले अध्यक्ष म्हणून निवडून आले 
आहेत . 

परिशिष्ट 


अ . 


क्र . 


नगरपंचायतीचे नाव 


निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नाव 


शेरा 
( जर अध्यक्षाचे पद राखीव असेल , 

तर कोणासाठी ) 


माळशिरस 


लक्ष्मी भिमराव सावंत 


अनुसूचित जाती ( महिला) 


रणजीत कुमार , 

भा . प्र. से., 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


सोलापूर , २० मे २०१६. 


Notification 
क्रमांक नवि - ५/ कावि - ६७४/ २०१६. - In exercise of the powers vested under sub -section ( 3), Sections 51 
and 51 (7) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 
1965 . 

I, Ranjit Kumar, Collector, Solapur, hereby publish the name of person who have been 
declared elected as President of the Malshiras Nagar Panchayat of Solapur district from the 
Nagar Panchayat shown against their names in the Special Meeting held on 9th May 2016 . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०१६ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १, शके १९३८ 


Schedule 


Name of the President 


No. 


Name ofNagar 

Panchayat 


Remarks 
(Whether the seat is 
reserved and if so , for 

whom ) 


Malshiras 


Laxmi Bhimrao Sawant 


Scheduled Caste (Women ) 
RANJIT KUMAR, 

I. A . S ., 
Collector, Solapur. 


Solapur, 20th May 2016. 


जाहीर प्रसिद्धीकरण 


क्रमांक नवि - ५/ कावि - ६७४/ २०१६. – महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( ३) व उक्त 
कलम ५१ (७) अन्वये प्रदान झालेल्या अधिकारानुसार मी , रणजीत कुमार, जिल्हाधिकारी , सोलापूर, या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , सोलापूर 
जिल्ह्यातील माळशिरस नगरपंचायतीमध्ये दिनांक ९ मे २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये परिशिष्टात नोंद केलेले उपाध्यक्ष म्हणून निवडून 
आले आहेत . 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपंचायतीचे नाव 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नाव 


शेरा 


( जर उपाध्यक्षाचे पद राखीव असेल , 

तर कोणासाठी) 


१ 


माळशिरस 


माळशिरस 


अप्पासाहेब एकनाथ देशमुख 


रणजीत कुमार, 

___ भा .प्र. से., 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


सोलापूर , २० मे २०१६ . 


Notification 


क्रमांक नवि - ५/ कावि - ६७४/ २०१६. – In exercise of the powers vested under sub -section ( 3) Section 51 
and 51 (7 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 
1965 . 

I, Ranjit Kumar , Collector, Solapur , hereby publish the name of person who have 
been declared elected as Vice President of the Malshiras Panchayat of Solapur district from the 
Nagar Panchayat shown against their names in the Special Meeting held on 9th May 2016 . 


been cercare elected as vece president of the base de panchayat one solapur Siste 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०१६ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १, शके १९३८ 


Schedule 
Name of the Vice President 


Sr. 
No. 


Name ofNagar 

Panchayat 


Remarks 
(Whether the seat is 
reserved and if so , for 

whom ) 


Malshiras 


Appasaheb Eknath Deshmukh 


RANJIT KUMAR, 

I. A. S ., 
Collector, Solapur. 


Solapur, 20th May 2016 . 


जाहीर प्रसिद्धीकरण 


क्रमांक नवि - ५/ कावि - ७३५/ २०१६. – महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ५१ ( ३) व उक्त 
कलम ५१ ( ७) अन्वये प्रदान झालेल्या अधिकारानुसार मी, रणजीत कुमार, जिल्हाधिकारी , सोलापूर, या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की, सोलापूर 
जिल्ह्यातील माढा नगरपंचायतीमध्ये दिनांक १८ मे २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये परिशिष्टात नोंद केलेले नामनिर्देशित सदस्य म्हणून 
निवडून आले आहेत . 

परिशिष्ट 


अ. क्र . 


नगरपंचायतीचे नाव 


निवडून आलेल्या नामनिर्देशित सदस्याचेनाव 


। 


माढा 


श्री . साठे शहाजी मोहनराव 
श्री. शिवपुजे नागनाथ गंगाधर 


रणजीत कुमार, 

भा . प्र. से., 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


सोलापूर , २३ मे २०१६. 


Notification 
क्रमांक नवि - ५/ कावि - ७३५/२०१६. - In exercise of the powers vested under sub- section ( 3 ) Section 51 
and 51 (7) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 
1965 . 


I, Ranjit Kumar, Collector, Solapur, hereby publish the name of person who have 
been declared elected as Nominated Member of the Madha Naragr Panchayat of Solapur district 
from the Nagar Panchayat shown against their names in the Special Meeting held on 18th May 
2016. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०१६ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १९३८ 


Schedule 

Name of the Nominated Member 


Sr. No. 


Name ofNagar Panchayat 


Madha 


Madha 


Shri. Sathe Shahaji Mohanrao 
Shri. Shivpuje Nagnath Gangadhar 

RANJIT KUMAR, 

I. A. S .. 
Collector, Solapur . 


Solapur, 23rd May 2016 . 


जाहीर प्रसिद्धीकरण 


क्रमांक नवि - ५/ कावि - ७३६ / २०१६. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( ३) व उक्त 
कलम ५१ ( ७) अन्वये प्रदान झालेल्या अधिकारानुसार मी , रणजीत कुमार , जिल्हाधिकारी, सोलापूर, या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , सोलापूर 
जिल्ह्यातील माळशिरस नगरपंचायतीमध्ये दिनांक १८ मे २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये परिशिष्टात नोंद केलेले नामनिर्देशित सदस्य म्हणून 
निवडून आले आहेत. 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपंचायतीचेनाव 


निवडून आलेल्या नामनिर्देशित सदस्याचेनाव 


माळशिरस 


कुलकर्णी मिलींद विष्णूपंत 
पाटील संजिवनी सुभाष 


माळशिरस 


रणजीत कुमार, 

भा . प्र . से ., 
जिल्हाधिकारी , सोलापूर . 


सोलापूर , २३ मे २०१६. 


३ 


Notification 


क्रमांक नवि -५/ कावि - ७३६ / २०१६ . – In exercise of the powers vested under sub -section ( 3) Section 51 
and 51 (7 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 
1965 . 


I, Ranjit Kumar , Collector, Solapur, hereby publish the name of person who have 
been declared elected as Nominated Member of the Mashiras Naragr Panchayat of Solapur district 
from the Nagar Panchayat shown against their names in the Special Meeting held on 18th May 
2016. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०१६ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १, शके १९३८ 


Schedule 

Name of the Nominated Member 


Sr. No . 


Name ofNagar Panchayat 


Malshiras 


Malshiras 


KulkarniMilind Vishnupant 
Patil Sanjeevani Subhash 

RANJIT KUMAR, 

I. A. S ., 
Collector, Solapur . 


Solapur, 23rd May 2016 . 


जाहीर प्रसिद्धीकरण 


क्रमांक नवि - ५/ आरआर- १८७७ / कावि - ७२७ / २०१६. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ५१ 
(३) व उक्त कलम ५१ ( ७) अन्वये प्रदान झालेल्या अधिकारानुसार मी, रणजीत कुमार, जिल्हाधिकारी, सोलापूर , या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , 
सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ नगरपरिषदेमध्ये दिनांक १८ मे २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये परिशिष्टात नोंद केलेले नामनिर्देशित सदस्य 
म्हणून निवडून आले आहेत. 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या नामनिर्देशित सदस्याचेनाव 


मोहोळ 


मुस्ताक अहमद खाजुलाल शेख 
सतिश अभिमन्यु देशमुख 


मोहोळ 


रणजीत कुमार, 

भा . प्र . से ., 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


सोलापूर , २३ मे २०१६. 


३ 


Notification 


क्रमांक नवि -५/ आरआर- १८७७ / कावि - ७२७/ २०१६. - In exercise of the powers vested under sub -section ( 3 ) 
Section 51 and 51 (7 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act , 1965 . 

I, Ranjit Kumar , Collector, Solapur, hereby publish the name of person who have 
been declared elected as Nominated Member of the Mohol Municipal Councils of Solapur district 
from the Municipal Council shown against their names in the Special Meeting held on 18th May 
2016. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १६ - २२ , २०१६ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १, शके १९३८ 


Schedule 

Nameof the Nominated Member 


Sr. No. 


Name ofMunicipal Council 


1 


Mohol 


Mohol 


Mustak Ahamad Khajulal Shaikh 
Satish Abhimanyu Deshmukh 

RANJIT KUMAR , 

I. A.S . , 
Collector, Solapur. 


Solapur , 23rd May 2016 . 


आदेश 


क्रमांक कार्यासन - ११ / नपा/ आरआर/ २०११- क/ २०१६.-- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ खालील 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( अध्यक्षपदाची निवडणूक ) सुधारणा नियम २००९ मधील नियम ५ मधील तरतुदीअन्वये मला प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , डॉ . अमित सैनी, जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर या प्रकटनाद्वारे असे प्रसिद्ध करतो की , कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर नगरपरिषदेच्या 
अध्यक्षपदी त्यापुढे नमूद केल्या दिनांकास घेण्यात आलेल्या जयसिंगपूर नगरपरिषदेच्या विशेष सभेत संबंधित व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्याचे 
जाहीर करण्यात आले आहे. 

अनुसूची 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


अध्यक्षांचे नाव 


विशेष सभेचा दिनांक 


४ 


जयसिंगपूर नगरपरिषद 


खाडे अलका उदयसिंह 


३- ६ - २०१६ 


डॉ. अमित सैनी , 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , २६ जून २०१६ . 


Order 
क्रमांक कार्यासन -११/ नपा/ आरआर/ २०११- क/ २०१६. -In exercise of powers conferred on me videthe provisions 
contained in Rule 5 of the Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats (President Election ) 
Revised Rules 2009 made under the provisions of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act, 1965 , I, Dr. Amit Saini, the Collector of Kolhapur hereby publish the name of 
the person who have been elected as the President of the JaysingpurMunicipal Council in Kolhapur District 
in the specialmeeting of the Jaysingpur Municipal Council held on the date mentioned therein . 


Schedule 


Sr . 
No. 


Name of Municipal 

Council 


Date of SpecialMeeting 


Name of the 
President 


1 


JaysingpurMunicipal Council 


Khade Alka Udaysinh 


3-6- 2016 


DR. AMIT SAINI , 
Collector , Kolhapur. 


Kolhapur , 26th June 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०१६ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १, शके १९३८ 


११ 


आदेश 


क्रमांक पसन / कावि - ५०२/ २०१६.-- चाकण नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ व प्रभाग क्रमांक १८ ची निवडणूक 
२९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी झाली. मा. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार निवडणूक झाल्यानंतर ३० दिवसांचे आत संबंधित उमेदवारांनी निवडणूक 
खर्चाचा हिशोब देणे बंधनकारक आहे. खालील उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाची माहिती विहित मुदतीत सादर न केल्याने व त्याबाबतचेविलंबाचे सबळ 
कारण दर्शवले नाही. खालील अनुक्रमांक ११ यांनी प्रथम सुनावणीच्या वेळी विलंबाचे कारण दिले नाही परंतु पुढील ८ दिवसांत सादर करेन असा अर्ज 
दिलेला होता परंतु खर्चाचा हिशोब सादर केलेला नाही . 

अ. क्र . १५ यांनी अर्जदाराने दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी उमेदवारी अर्ज दिला व १९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी माघार अर्ज माघारी घेतला 
त्यामुळे माझा खर्चझाला नसलेमुळे खर्चाचा तपशील देऊ शकत नाही असे अर्जदाराने सुनावणीत म्हटले आहे. परंतु अर्जदाराने खर्चाचा हिशोब विहित 
मुदतीत सादर न केलेबाबत सबळ कारण देऊ शकले नाही. 

अ. क्र . २३ यांनी अर्जदाराने उमेदवारी अर्ज दाखल केलेनंतर अंतिम दिवशी माघार घेतली होती व माघार घेऊनही खर्च सादर करावा लागतो हे 
माहिती नव्हते असे अर्जदाराने सुनावणीत म्हटले आहे. परंतु अर्जदाराने खर्चाचा हिशोब विहित मुदतीत सादर न केलेबाबत सबळ कारण देऊ शकले नाही. 

सबब खालील उमेदवार महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ (१ ड) नुसार नगरपरिषदेच्या 
नगरसेवकपदाची निवडणूक लढविण्यास आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांसाठी अनर्ह ठरविण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


६ 


गोरे ज्योतिबा नारायण 
गोरे मयुर शिवाजी 
देशमुख अंजली विनोद 
पोटवडे मनिषा भानुदास 
देशमुख संजीवनी मानिक 
पठारे कविता नवनाथ 
येडे वंदना शिवाजी 
राक्षेसिंधुबाई यशवंत 
नायकवाडी अतुल विजय 
वाडेकर मनोहर महादू 
वाडेकर संजय वसंत 
शेवकरी अनंता सुरेश 
भोसले निता शिवाजी 
देशमुख विशाल वसंत 
लेंडघर शरद भाऊसाहेब 
जंबुकर ज्योती मनोहर 
बिरदवडे वैशाली सुनिल 
बिरदवडे सत्यभामा भगवान 
परदेशी वंदना राजेंद्र 
वाडेकर मंगल सुरेश 
परदेशी आरती प्रितम 
जगनाडे रोहिणी अनिल 
गोकुळे विजय मारुती 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १६ - २२ , २०१६ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १, शके १९३८ 


परिशिष्ट -- चालू 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


वाडेकर तुषार कालिदास 
सातव निलेश अरुण 
जाधव राजेंद्र ज्ञानोबा 


सौरभ राव, 


जिल्हाधिकारी, पुणे. 


पुणे , १३ मे २०१६. 


आदेश 
क्रमांक पसन/ कावि -५०५ / २०१६ .-- जुन्नर नगरपरिषदेची पोट-निवडणूक दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ रोजी झाली. मा. निवडणूक आयोगाच्या 
निर्देशानुसार निवडणूक झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत संबंधित उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब देणे बंधनकारक आहे. खालील उमेदवारांनी 
निवडणूक खर्चाची माहिती विहित मुदतीत सादर न केल्याने व त्याबाबतचेविलंबाचे सबळ कारण दर्शविले नाही . खालील अनुक्रमांक १ बेळे अंजना 
नारायण यांनी दोन प्रभागातून उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला होता. परंतु त्यांनी विहित मुदतीत वेळी खर्च सादर केला नाही. अगर विलंबाचे सबळ कारण 
देऊ शकले नाही . अनु . क्रमांक २ सरोजनी भिमाशंकर पुरवंत या तृतीय सुनावणीस हजर होत्या. त्याचा खर्चाचा हिशोब नगरपालिका प्रशासन शाखेस 
दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी रजिस्टर पोस्टाने प्राप्त झाला आहे. म्हणजे ११९ दिवस विलंबाने प्राप्त झाला आहे. व त्याबाबत विलंबाचे सबळ कारण देऊ 
शकले नाही . अनु . क्रमांक ३ व ४ या सुनावणीस हजर होत्या व परंतु खर्चाचा हिशोब विहित मुदतीत सादर केला नाही व विलंबाचे सबळ कारण देऊ 
शकले नाही. 

सबब खालील उमेदवार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ (१ - ड) नुसार नगरपरिषदेच्या 
नगरसेवक पदाची निवडणूक लढविण्यास आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांसाठी अनर्ह ठरविण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


बेळे अंजना नारायण 
सरोजनी भिमाशंकर पुरवंत 
सय्यद सलमा जावेद 
कविता रुपेश दिवेकर 


सौरभ राव , 


जिल्हाधिकारी, पुणे . 


पुणे , १३ मे २०१६ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 

AWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


